सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षासाठी महाराष्ट्र 
राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई यांना 
सहाय्यक अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन -शुद्धीपत्रक क्रमांक :- केव्हीबी-१३१९/ प्र.क्र. ६३/ उद्योग-६. 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-३१ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:-उद्योग,उर्जा व कामगार विभागाचा समक्रमांकाचा दि.१४ ऑगस्ट,२०१९ चा शासन निर्णय. 


शुध्दीपत्रक : - 


संदर्भाधीन शासन निर्णयात ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर) मध्ये रुपये 938.88 लक्ष ऐवजी रुपये 
१२०.८४ लक्ष व एकुण रुपये २२५३.४० लक्ष ऐवजी रुपये २२३४.०५ लक्ष (बावीस कोटी चौतीस लाख पाच 
हजार फक्त ) असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असुन त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००१३११५०५३१६७१० असा आहे. हा 
seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


क Digitally signed by Karansin \g Premsing Pati 
K. DN: c=IN, ०-७ f Maharasht Industries, Energy and 
a fa n Sl n g Labour Code=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1 3429a3c2c9a42d575298ae82956908d63df44 
मं कं 10636953778: 
serialNumber=« ed7 178d6c14666a5df3681 1f1 763590e65b6f836a8 
Premsin g Pati. Ae तयाता 
Date: 2020.01.31 14:45:34 +05'30' 
(क.प्रे.पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Wd 
माहितीसाठी व आव्यक त्या उचित कार्यवाहीसाठी अग्रेषित , 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, 
२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
३) अर्थ सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी, महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळ, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
७) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) वरिष्ठ उप महालेखापाल (पडताळणी) बाह्य लेखा परीक्षा विभाग, मुंबई. 
९) लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मुंबई. (५ प्रती) 
१०)कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१६/अर्थसंकल्प-१४/अर्थोपाय), मंत्रालय, मुं-३२ 
११)कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२)निवड नस्ती (उद्योग-६). 


